वाचा: 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय सेवा योजना 

सन २०१७-१८ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व 
सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गासाठी प्रथम हप्ता 
सहाय्यक अनुदान ७८ टक्के केंद्र हिस्सा ) 
(सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण करणे 


महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१८/(२२२/१८)/साशि-७ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: ०३ नोव्हेंबर २०१८ 


भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.5.११0.)-१२०२६/१()/२०१४- 
NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 
भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.5.॥१0.)-१२०२६/१()/२०१४- 
NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 
भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.म.१0.)-१२०२६/१(॥)/२०१४- 
NSS, दिनांक २२.०६.२०१८ चे पत्र. 
भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे .D.O.No.G ११०११/ 09/ 
२०१६- NSS, दिनांक ०१.०६.२०१६ चे पत्र. 
भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे H.D.O.No.G 99099/09/ 
२०१६-७७, दिनांक १६.०८.२०१६ चे पत्र. 
भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे क्र.).0.९०.७ ११०११/०१/ 
209§-NSS, दिनांक ०९.०९.२०१६ चे पत्र. 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, aft क्र. रासेयो २०१६/(१४२/१६)/ साशि-७, 
दि.२४.११.२०१६. 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शा.नि क्र. रासेयो २०१७(८६/१७)/ साशि-७, 
दि.२०.०६.२०१७. 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, aft क्र. रासेयो २०१८/(१२७/१८)/ साशि-७, 
दि. ०८.०५.२०१८. 


केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत नियमित आणि विशेष शिबीर कार्यक्रमांसाठी सन २०१८- 


१९ वर्षाकरीता प्रवर्गनिहाय अनुक्रमे नियमित कार्यक्रमांसाठी ३२७७०० व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी 
१६३८५० इतकी विद्यार्थी संख्या महाराष्ट्र राज्यासाठी मंजूर केळी आहे. सदर विद्यार्थी संख्येस 
प्रशासकीय विभागाची मान्यता घेण्यात आळी असून सदर विद्यार्थी संख्येचे वाटप २०१८-१९ साठी 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१८/(२२२/१८)/साशि-७ 


अनुक्रमे वाचा क्र.८ मधील शासन निर्णयाद्वारे सर्व विद्यापीठांना करण्यांत आले आहे. विद्यापीठांना 
राष्ट्रीय सेवा योजनेचे उपक्रम राबविताना होणारा खर्च भागविण्यासाठी सन २०१०-११ पासून 
सुधारित दराने नियमित कार्यक्रम रु. २५०/- आणि विशेष शिबीर कार्यक्रम रु. ४५०/- प्रति विद्यार्थी, 
प्रती वर्ष या दराने सहाय्यक अनुदानाचे वितरण करण्यात येते. भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा 
विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व ९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिल, २०१६ पासून राष्ट्रीय 
सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा १०० टक्के झाला असून सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या 
कक्षाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस. द्वारे दिनांक ०२.०७.२०१८ रोजी केंद्राकडून 
निधी प्राप्त झाला व शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रमांसाठी 
वितरित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

भारत सरकार, युवा कार्य व क्रिडा विभाग यांचे अर्धशासकीय पत्र दिनांक १६.८.२०१६ व 
९.९.२०१६ नुसार माहे एप्रिळ,२०१६ पासून राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये केंद्र हिस्सा Joo टक्के झाला असून 
सदर योजना केंद्रशासित झाली आहे. त्यासाठी या कक्षाचे आय.सी.आय.सी.आय.बॅकेत स्वतंत्र बचत 
खाते उघडले असून त्यात ई.सी.एस.द्वारे केंद्राकडून निधी प्राप्त झाला आहे. केंद्र शासनाच्या उपरोक्‍त 
पत्रानुसार निधी राज्याकडे थेट न देता राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वतंत्र बचत खात्यात जमा करण्यात 
आला आहे. शासन निर्णयानुसार सदर निधी विद्यापीठांना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या कार्यक्रमांसाठी 
वितरित केला जातो. सन २०१७-१८ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व सन २०१८-१९ (सर्व प्रवर्गांसाठी 
प्रथम हप्ता ७८% केंद्र हिस्सा) सहाय्यक अनुदानाचे (सशर्त) संबंधीत विद्यापीठांना वितरण 
करण्याबाबतचा निधी परिशिष्ट अ व ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या 
आय.सी.आय.सी.आय.बँक बचत खात्यातून वितरणास सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२६ विद्यापीठे/ संचाळनाळलये पैकी १६ विद्यापीठांकडून (नांवे परिशिष्ट ब मध्ये समाविष्ट) वर्ष 
२०१७-१८ चे उपयोगिता प्रमाणपत्र अद्यापही प्राप्त न झाल्यामुळे/त्रूटी असल्यामुळे सदर विद्यापीठांना 
वगळून उर्वरित १० विद्यापीठे / संचालनालये यांना सन २०१७-१८ (सर्व प्रवर्गासाठी अंतिम हप्ता) व सन 
२०१८-१९ (सर्व प्रवर्गांसाठी प्रथम हप्ता ७८ % केंद्र हिस्सा ) म्हणून नियमित कार्यक्रमासाठी रक्‍कम 
रु.३,४१,४४,९१६/- व विशेष शिबीर कार्यक्रमासाठी रु.२,९९,३६,८५७/- अश्शी एकूण रक्‍कम 
रु.६,४०,८१,७७३/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी चाळीस लाख VARA हजार सात) त्र्याहत्तर फक्‍त) 
सदर अनुदानाच्या रक्कमेच्या वितरणास मंजूरी देण्यात येत आहे. ज्या विद्यापीठांकडे सन २०१७-१८ चा 
निधी शिल्लक आहे त्यांना सदर निधी सन २०१८-१९ च्या देय रकमेतून समायोजीत करुन निधी वितरीत 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे (विद्यापीठांना देय रकमेचा तपज्ील सोबतच्या परिशिष्ट अव ब मध्ये 
दिलेला आहे, परिशिष्ट अ व ब सोबत जोडले आहे). सहाय्यक अनुदानाची रक्‍कम ई.सी.एस. द्वारे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रासेयो २०१८/(२२२/१८)/साशि-७ 


सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे (PFMs) संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव/ संचाळक/ नियंत्रक 
यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी (राज्यसंपर्क अधिकारी/विशेष कार्य 
अधिकारी) हे सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या मान्यतेने वितरीत करतील. विद्यापीठांनी सदर 
अनुदान रकमेचे त्यांच्या अधिपत्याखालील महाविद्यालयांना सार्वजनिक निधी वितरण प्रणाली द्वारे 
(PFMS) प्रवर्गनिहाय वाटप करुन सहायक अनुदान वाटप विवरण पत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र लेख्यासह 
सनदी लेखापालांच्या स्वाक्षरीने शासनास त्वरीत सादर करावे. तसेच विद्यापीठाने महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-१ मुंबई आणि महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर तसेच या विभागाला अथवा त्याच्या 
प्रतिनिधीला राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या अनुदानाचे सर्व लेखे तपासणी करिता सादर करावेत. 

उपरोक्त रकमेला वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९९ /व्यय-५, दिनांक १४/०२/२०१७ 
अन्वये मान्यता घेण्यात आली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०३१४२५३०५८०८ असा आहे. हा आदेश जीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


: Digitally signed by Atul Hansraj Salunke 
Atu | H ans ra DN: CN = Atul Hansraj Salunke, C = IN, 
J S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Higher And 


Sal U al ke Technical Education Department 


Date: 2018.11.03 14:32:53 +05'30' 
(डॉ. अतुल हं. साळुंके) 
राज्य संपर्क अधिकारी/ fears कार्य अधिकारी. 


प्रत, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

३ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १, मुंबई 

४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - २, नागपूर 

५. अवर सचिव, भारत सरकार,युवा कार्य व क्रिडा मंत्रालय, शास्त्री भवन,नवी दिल्ली (पत्राद्वारे) 

६. सहाय्यक कार्यक्रम सल्लागार, राष्ट्रीय सेवा योजना विभागीय केंद्र, पुणे 

७. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे कुलसचिव / संचाळक 

८. सर्व संबंधित विद्यापीठाचे / संचालनालयाचे राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाचे कार्यक्रम 
समन्वयक 

९. वित्त विभाग (व्यय वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प ८) 

१०.उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, ar -१/ लेखा शाखा / 

११.निवड नस्ती साशि- 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट ब विदयापीठांना सन 2018-19 चा प्रथम हप्ता (78%) केंद्र हिस्सा (रुपयात) 


1 12 हिच i | 5 pos | 7 en: 
अ.क्र विद्यापीठाचे नाव विद्यार्थी | अनुसूचित जाती |अनुसूचित जमाती| अन्य वर्ग एकूण रक्‍कम विद्यापीठाकडील वर्ष 2017-18 मधील शिल्लक रकमेचा समायोजनेचा तपशील 
R-47600 1031550 769860 7480590 9282000 
1 | सावित्रीबाई wer पुणे विद्यापीठ | s-23800 928395 692874 6732531 8353800 
cue 1959945 1462734 14213121 17635800 
R-14850 341640 303420 2250690 2895750 
a स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा $-7425 307476 273078 2025621 2606175 
विद्यापीठ, नांदेड 
| एकूण | 649116 576498 4276311 5501925 
R-1700 37050 29250 265200 331500 
Bi भारती विद्यापीठ, पुणे 5-850 33345 26325 238680 298350 
| एकूण | 70395 55575 503880 629850 
क R-2600 55299 44420 393760 493479 रु. 2031/- अनुसूचित जातीचे रक्‍कम रु. 57330/-, रु. 2770/- अनुसूचित जमातीचे रक्‍कम रु. 47190/- आणि रु. 8720/- इतर प्रवर्ग 
शि डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी रु. 402480/- समायोजित करण्यात आले. एकण समायोजित रक्‍कम रु. 13521/- 
विदयापीठ, अकोला $-1300 51597 42471 362232 456300 
| एकूण | 106896 86891 755992 949779 
रु. 8468/- अनुसूचित जातीचे रक्‍कम रु. 8970/-, रु. 6745/- अनुसूचित जमातीचे रक्‍कम रु.7410/- आणि %.56545/- इतर प्रवर्ग 
संचालक तंत्र शिक्षण संचालनालय R-400 502 665 5075 6242 |रु.61620/- समायोजित करण्यात आले. एकूण समायोजित रक्‍कम रु. 71758/- 
a मुंबई 2 
मुं 5-200 | | dl in - = | रु. 85635/- अनुसूचित जातीचे रक्‍कम रु. 10105/-, अनुसूचित जमातीचे रक्‍कम रु.8050- आणि इतर प्रवर्ग रु.67480/- समायोजित 
करण्यात आले. 
| एकृण | 5021__________665| 5075|_________6242| 
काब क 17208 ee उडी रु. 8198/- अनुसूचित जातीचे समायोजित एकूण रक्‍कम रु. 37050/-, रु3022/- अनुसूचित जमातीचे समायोजित एकूण रक्‍कम रु. 
भे 50310/ 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त जनताच जमातीचे 
प विद्यापीठ, नाशिक वा Pe अवक तावात उतर रु15478/- अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम- अनुसूचित जमातीचे रु. 50310/ 
| एकूण | 62197 77089 389766 | _529052| 
R-1000 27690 22620 144690 195000 
7 | FORME WY SAT विज्ञान $-500 24921 20358 130221 175500 
विद्यापीठ , नागपूर 
| एकूण | 52611 42978 274911 370500 
R-42000 822120 603720 6764160 8190000 
ष्र मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 5-21000 739908 543348 6087744 7371000 
एकूण 1562028 1147068 12851904 15561000 
R-26700 881400 538980 3786120 5206500 
a राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज 
नागपूर विदयापीठ, 5-13350 793260 485082 3407508 4685850 
| एकूण | 1674660 1024062 7193628 9892350 
er aah fase waaay g03a6| 104 अनुसूचित जमातीचे समायोजित रक्‍कम F.8050- आणि अनुसूचित जमातीऐ एकूण रक्‍कम रु.8970/- 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र 
10 विदयापीठ लोणेरे 5-250 2894 | 55025 57919 |6-7636/- अनुसूचित जातीचे रक्‍कम रु. 10530/-, रु. 10443/- अनुसूचित जमातीचे रक्‍कम आणि रु.14122/ इतर प्रवर्ग रु. 69147/- 
र - समायोजित करण्यात आले. एकूण समायोजित रक्‍कम 32201/- 
| एकूण | 14594 1806 131855 148255 
एकूण रक्‍कम | 6152944 4475366 40596443 51224753 


परिशिष्ट ब विदयापीठांना सन 2017-18 चा शेवटचा हप्ता केंद्र हिस्सा (रुपयात) F.Y. 2017-18 
1 | [1 3__| Poe. | Sa | os 4 7 a, Sn 
अ.क्र विद्यापीठाचे नाव विद्यार्थी | अनुसूचित जाती |अनुसूचित जमाती| अन्य वर्ग एकूण रक्‍कम विद्यापीठाकडील वर्ष 2017-18 मधील शिल्लक रकमेचा समायोजनेचा तपशील 
R-47600 295245 218442 2143454 2657141 
1 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ 5-23800 270930 201896 1963469 2436295 
एकूण 566175 420338 4106923 5093436 
R-14850 69536 68805 451163 589504 
षि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा $-7425 50032 47492 326603 424127 
विद्यापीठ, नांदेड 
एकूण 119568 116297 777766 | 1013631 
R-1700 11535 9188 77028 97751 
E भारती विद्यापीठ, पुणे 5-850 10381 8270 69324 87975 
| एकूण | | 21916) 17458 146352 185726 
२2500 | | | | रु. 13521/- सन 2018-19 ACA अनुदान म्हणून मान्यता 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी 
डो 2 न 
विद्यापीठ, अकोला 5-1300 10475 7304 53659 71438 
एकूण 10475 7304 | 53659| 71438 
; ; R-400 | | | | रु. 71578/- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
संचालक तंत्र शिक्षण संचालनालय, 
ष्र मुंबई $-200 | id | | td | Rs 85635/- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
|__ एकूण _ | en) | ee) i | 
1600 | | ae 92470 |RS 11220/- सन 2018-19 ACY अनुदान म्हणून मान्यता 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त 5 i म्हणून 
षे विद्यापीठ, नाशिक ai व्य च्य | जे 39603] 15478/- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
एकूण |________5380| en) 156693 162073 
R-1000 3039 2483 15882 21404 
महाराष्ट्र Fel व मस्त्य विज्ञान 
7 ।विदयापीठ नागपूर 5-500 3387 2767 17697 23851 
एकूण | 6426 | _______5250| 33579 | 45255 
R-42000 218897 160684 1800664 2180245 
E मुंबई विद्यापीठ, मुंबई $-21000 118390 86905 973882 1179177 
| एकूण | 337287 247589 2774546 | 3359422 
R-26700 259918 158898 1116434 1535250 
राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपूर 
वि विदयापीठ) हि 5-13350 233926 143009 1004790 1381725 
एकूण 493844 301907 2121224 2916975 
R-500 1181 | 7883 9064|7164 /- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र 
10 विदयापीठ amit S-250 | | | | 32201/- सन 2018-19 मध्ये अनुदान म्हणून मान्यता 
एकूण | 1183] an) 7883 9064 
एकृण रक्‍कम | 1562252) शिक 10178625 12857020 


